श्री.राजेंद्र पंढरीनाथ पाटील, जलसंधारण 
अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) यांची शासन 
सेवेतील पुनःर्स्थापनेनंतरची पदस्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 
मृद व जलसंधारण विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : आस्थाप-२०२४/ प्र.क्र.२१/जल-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ३१ जानेवारी, २०२४ 


संदर्भ :- शासन आदेशा क्र.एसीबी-२०२२/प्र.क्र.४६/जल-१६, दि.११/०१/२०२४ 


शासन Aa :- 

ज्याअर्थी सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दि.१४/१०/२०११ मधील तरतूदीच्या अनुषंगाने 
श्री.राजेंद्र पंढरीनाथ पाटील, तत्का. जलसंधारण अधिकारी, लघु पाटबंधारे विभाग, जिल्हा परिषद, ठाणे 
यांच्या निलंबनाचा आढावा घेवून त्यांना विभागीय/न्यायिक चौकशीच्या अधीन राहून शासन सेवेमध्ये 
अकार्यकारी पदावर पुनःर्स्थापित करण्यास सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी मान्यता दिलेली आहे. त्यानुषंगाने 
श्री. पाटील, जलसंधारण अधिकारी यांना त्यांच्याविरूध्दच्या विभागीय/न्यायिक चौकशीच्या अधीन राहून 
विभागाच्या संदर्भाधीन दि.११/०१/२०२४ रोजीच्या आदेशान्वये त्यांचे निलंबन मागे घेवून शासन सेवेत 
TARA करण्यात आले आहे. 
२. त्याअर्थी, शासन आता या आदेशाद्वारे श्री.राजेंद्र पंढरीनाथ पाटील, जलसंधारण अधिकारी यांची 
पुन:र्स्थापनेनंतर जलसंधारण अधिकारी, प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, 
नाशिक कार्यालयातील रिक्‍त पदावर पदस्थापना करण्यात येत आहे. 
३. श्री.पाटील यांनी पदस्थापनेच्या पदावर तात्काळ हजर व्हावे. सदर आदेशानुसार उपरोक्त 
अधिकारी त्यांना देण्यात आलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर न झाल्यास अथवा त्यांनी कोणत्याही 
प्रकारचा दबाव आणून पदस्थापनेत बदल करण्याचा प्रयत्न केल्यास सदरची कृती म.ना.से. (वर्तणूक) नियम 
१९७९ मधील नियम २३ चे उल्लंघन करणारी असल्यामुळे ती गैरवर्तणूक समजून त्यांचेविरूद्ध 
शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल, याची नोंद घेण्यात यावी. 
8. सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संगणक सांकेतांक २०२४०१३११८४८००७२२६ असा आहे. सदर 
शासन आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SHARAD HARIBHAU. : 
KHARODE 


(शा. ह. खारोडे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्री.राजेंद्र पंढरीनाथ पाटील, जलसंधारण अधिकारी 


१. महालेखापाल % (लेखापरीक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
२. मा.मंत्री, मृद व जलसंधारण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. सचिव, मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय मुंबई 

४. आयुक्त, मृद व जलसंधारण, छत्रपती संभाजीनगर 

५. महासंचालक, वाल्मी, छत्रपती संभाजीनगर 

६. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प.ठाणे 


5229202, 


808008 


शासन आदेश क्रमांकः आस्थाप-२०२४/ प्र.क्र.२१/जल-२ 


७. अपर आयुक्‍त जलसंधारण, मृद व जलसंधारण प्रादेशिक क्षेत्र, नागपूर/पुणे 

८. सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव (जल-२) मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई 

९. प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, नाशिक 

१०. जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, नाशिक 

११. जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा परिषद (लघु पाटबंधारे) विभाग, नाशिक/ठाणे 

१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/नाशिक 

१३. कार्यासन अधिकारी (जल-१६) 

१४. निवड नस्ती (जल-२) संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


